विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता मुद्यांची पुर्तता करण्यासाठी 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२०. 
संदर्भ- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये , आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ 
कक्ष-३/टे-३/निविदा प्रक्रीया/विसंसेर/१९-२०/३४४१/, दिनांक २७.३.२०२०. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
प्रस्तावना -: 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती करीता मुद्यांची पूर्तता करण्यासाठी 
मान्यता मिळण्याबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी 
दिनांक २७.३.२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरावतीकरीता रुपये ११,१४,६५,५३७/- खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक २७.३.२०२० 
च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय,नाशिक व अमरावती करीता 
करण्यासाठी “४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च- (०१) नागरी आरोग्य सेवा- 
विषम चिकित्सा,११० रूग्णालये व दवाखाने,राज्ययोजनांर्तगत योजना (०१) (०६) महसुल विभागाच्या 
मुख्यालयांच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे- ५२, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (४२१० 
११२८)” मध्ये रुपये ११,१४,६५,५३७/- इतक्या रक्कमेच्या खालील मुद्यांची पुर्तता करण्यासाठी खालील 
अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | मुद्या तुट 

al सन २०१७-१८ मध्ये प्रत्येक्षात मंजूर अनुदान रुपये २५ कोटी व रुपये ५,००,००,०००/- 
प्रत्येक्षात अनुदान रुपये २० कोटी 

२ । प्राप्त्‌ रु २० कोटीच्या अनुषंगाने रुपये १९,०७,६९,०१६/-इतक्या रुपये ९२,३०,९८४/- 


रक्कमेचे संक्षिप्त देयके मंजूर करून निधी हाफकीन जीव औषधी 
निर्माण महामंडळ यांचे कडे वर्ग केले 

३ शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१९ अन्वये (Linear Accelerator dt | रुपये २,८३,०६,०००/- 
किंमत ११ कोटी व हाफकीन जी औषध निर्माण महामंडळ यांनी खरेदी 
किंमत रुपये १८५००००/- भारतीय रुपयांमध्ये रु.१३,८३,०६,०००/- 
इतकी 

४ | स्टपडयूटी व इतर अंदाजित रुपये २,३९,२८,५५३/- 
एकुण रुपये ११,१४,६५,५३७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


अटी :- 


१) सदरहू आवश्‍यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
२) सदर विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या 
बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) 
मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 
५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
७) विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती करिता खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्रीवर 
होणारा खर्च “४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च- (०१) (०६) सर्व 
महसुल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे- ५२, यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री (४२१० ११२८)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
८) सदर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 

११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग 
दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 
सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१५१८००४७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


J a aa S h eC i Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98 
a aa S h eC | 26781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 

8f6d46feab420783e12f260504f402b54de8c4 


e 76, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
a a V | Date: 2020.04.22 16:40:34 --05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


